कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर 
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत 
राज्यातील अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य 
कुटुंबातील लाभार्थ्यांना लक्ष्य निर्धारीत 
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत जुलै ते 
नोव्हेंबर, २०२० या कालावधीकरिता अख्या चण्या 
ऐवजी मोफत चणाडाळ वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अधापु-२०२०/प्र.क्र.७६/ना.पु.२२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १८ ऑगस्ट, २०२०. 


वाचा :- १ 
२ 


3 
tof 


शा.नि.क्र.राभादु-१०१७/प्र.क्र.७०/नापु-३१, दि.०४.०९.२०१७ 

केंद्र शासनाचे पत्र H.F.No.PS-03002/3/2020-PMC, दि.०२.०७.२०२० चे पत्र. 
केंद्र शासनाचे पत्र H.F.No.PS-03002/3/2020-PMC, दि.१७.०७.२०२० चे पत्र. 
केंद्र शासनाचे पत्र H.F.No.PS-03002/94/2020-PMC, दि.२८.०७.२०२० चे पत्र. 


>>> बष्य्ट 


२-> wm 


प्रस्तावना :- 

देशातील कोरोना व्हायरस (Covid-48) प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न 
योजनेंतर्गत लक्ष्य निर्धारीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून पात्र लाभार्थ्यांसाठी माहे एप्रिल, २०२० ते 
जून, २०२० या कालावधीसाठी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या अन्नधान्याव्यतिरिक्‍त 
प्रति माह प्रति व्यक्‍ती ५ किलोग्रॅम अन्नधान्य व प्रति माह प्रति शिधापत्रिका १ किलो डाळ (तूरडाळ व 
चणाडाळ या दोन्हींपैकी एक डाळ एक किलो या कमाल मर्यादेत) या परिमाणात मोफत वितरीत 
करण्यात येत आहे. आता संदर्भ क्र.२ येथील केंद्र शासनाच्या पत्रानुसार सदर योजनेस जुले ते नोव्हेंबर, 
२०२० या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्यात आली असून डाळीऐवजी प्रति माह प्रति शिधापत्रिका अखा 
चणा वितरीत करण्यात येणार आहे. तथापि राज्यात अखा चणाऐवजी डाळ घेण्यास अधिक पसंती 
असल्याचे अनेक जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी कळविळे आहे. तसेच, अनेक लोकप्रतिनिधींनी चणा 
ऐवजी चणाडाळ वाटपाबाबत मागणी केली आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने दिनांक २३.७.२०२० 
रोजीच्या पत्रान्वये केंद्र शासनास केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने संदर्भीय पत्र क्र.४ अन्वये 
काही अटींच्या अधीन राहून मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार याबाबत विभागाने मा. मंत्रीमंडळास प्रस्ताव 
सादर केला होता. दि.१२.०८.२०२० रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विस्तारीत प्रधानमंत्री 
गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत जुलै ते नोव्हेंबर, २०२० करिता अख्या चणा ऐवजी मोफत चणाडाळ 
वाटप करण्याच्या प्रस्तावास मा.मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यानुषंगाने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न 
योजनेंतर्गत जुले ते नोव्हेंबर, २०२० करिता चणाडाळ वाटप करण्याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात 
येत आहे. 
शासन निर्णय :- 

देशातील PRAT व्हायरस (0०90-१९) प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न 

योजनेंतर्गत लक्ष्य निर्धारीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत पात्र 


शासन निर्णय क्रमांकः अधापु-२०२०/प्र.क्र.७६/ना.पु.२२ 


लाभार्थ्यांसाठी माहे जुले, २०२० ते नोव्हेंबर, २०२० या कालावधीसाठी अख्या चण्याऐवजी प्रति माह प्रति 
शिधापत्रिका एक किलो चणाडाळ मोफत वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
२. PMGKAY (Il) अंतर्गत जुले, २०२० ते नोव्हेंबर, २०२० या कालावधीत केंद्र शासनाकडून नाफेड 
मार्फत प्राप्त होणाऱ्या ७६,६९८ मे. टन मोफत अख्ख्या चण्याची भरडाई करुन त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या 
चणाडाळीचे राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मोफत वितरण करण्यात येणार आहे. 
या व्यतिरिक्त राज्य शासनास आवश्‍यक असणारा ९५८७ मे. टन चण्यापैकी मार्ककेडकडील 
उपलब्ध व अवितरीत ९००० मे. टन चणा या योजनेत समाविष्ट करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. त्यामुळे यापूर्वीचे दिनांक २२/१०/२०१९ व दिनांक ०८/११/२०१९ च्या पत्रांन्वये 
देण्यात आलेले नियतन आदेश रद्द करणेत येत आहेत. सदर चणा या योजनेत समाविष्ट केल्यामुळे 
त्याच्या खरेदीसाठी यापूर्वी केलेल्या ₹ २९,११० प्रति मे. टन याप्रमाणे ₹ २६.२० कोटी खर्चाची तूट सहन 
करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. चालू आर्थिक वर्षात ना नफा ना तोटा योजनेतर्गत लक्ष्य निर्धारीत सार्वजनिक वितरण 


व्यवस्थेंतर्गग चणाडाळ सवलतीच्या दरात वितरीत करण्याकरिता दि.०१.०३.२०१९ च्या शासन 
निर्णयान्वये चणाडाळ वितरीत करण्याकरिता मे. श्री.सप्तश्रृंगी क॑. व ETC Agro Processing India या 
मिलर्सची नियुक्‍ती करण्यात आली होती. तथापि ETC Agro Processing India या निविदाकाराने 
जून, २०१९ साठी दिलेल्या नियतनाचे काम करु हाकत नसल्याचे शासनास कळविले असल्याने माहे 
सप्टेंबर, २०१९ पासूनचे चणाडाळीचे वितरण मे. श्री.सप्तश्रृंगी क॑. या निविदाकाराकडून करण्यात येते 
व त्यांचा करारनामा दिनांक २२/१०/२०२० पर्यंत वैध असून त्या अंतर्गत ९००० मे.टन चणा भरडाई 
प्रलंबित आहे. मा.मंत्रिमंडळाने उद्योग उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय दि.०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद ३.३ खरेदीच्या विशेष पध्दती अंतर्गत परिच्छेद 3.3.2 मधील पुनर्प्रत्ययी आदेशा देण्याबाबतच्या 
तरतुदी अंतर्गत सुरवातीच्या आदेशाचे ५०% वा ₹.१० कोटी या पैकी जे कमी असेल त्या पर्यंत खरेदी 
करण्यास, पूर्वीचा पुरवठा पूर्ण करण्यास तसेच सदर प्रस्ताव विशोष समर्थनासह अंतिम निर्णयासाठी 
खरेदी समिती समोर सादर करण्याच्या तरतूदी शिथिळ करुन कोव्हीड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर 
उद्भवलेल्या लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत तत्परतेने सण, उत्त्सवांपूर्वी डाळ वाटपाच्या दृष्टीने प्रस्तुत 
प्रकरणी मे.श्री.सप्तश्रृंगी क॑. या निविदाकारास पुनर्प्रत्ययी आदेशाद्वारे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न 
योजनेंतर्गत (PMGKAY ॥) ८६२८५ मे.टन चण्याचे ८०% उताऱ्याने व ₹ ४२८५ प्रति मे.टन या दराने 
प्राप्त होणाऱ्या चणाडाळीचे तालुका गोदामापर्यंत वितरण करण्यासाठी नियुक्‍त करण्यास मान्यता दिली 
आहे. 

सदर कंत्राटदाराने दि. ४.८.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये सहमती दर्शविल्यानुसार मागील 
निविदादरात कोणतीही दरवाढ न करता निविदीतील स्विकृत अटी शर्ती व शासनाबरोबर केलेल्या 
करारनाम्यानुसार नाफेडने उपलब्ध केलेल्या गोदामातून चण्याची उचल करुन त्याची डाळ ५० 
किलोच्या ज्यूट अथवा PP बॅगमध्ये पॅकिंग करुन विहित तालुका गोदामापर्यंत वाहतूक करण्यात यावी. 
त्याचप्रमाणे अस्तित्वातील करारनाम्यातील मार्ककेडकडील उपलब्ध व अवितरीत ९००० मे. टन 
चण्याची भरडाई करण्यासाठी सदर चणा कोणत्या गोदामातून किती उचळ करावयाचा आहे याबाबत 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अधापु-२०२०/प्र.क्र.७६/ना.पु.२२ 


कंत्राटदाराने मार्केटिंग फेडरेडानकडे संपर्क साधावा. यादृष्टीने कंत्राटदाराशी करारनामा करताना 
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव यांनी नियमानुसार आवश्‍यक त्या अटी व शरर्तीचा समावेश करावा. 

सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” नुसार नाफेडकडून दर्शविण्यात आलेल्या गोदामातून अख्या 
चण्याची उचल करुन विवरणपत्र “ब” मध्ये दर्शविलेल्या जिल्हानिहाय नियतनानुसार सर्व जिल्हयांना 
चणाडाळ वितरीत करण्यात यावी. 
४. विवरणपत्र “अ* मध्ये दर्शविलेल्या नाफेडच्या गोदामातून चण्याची उचल करण्यापूर्वी 
कंत्राटदाराने चण्याच्या गुणवत्तेची तपासणी नाफेडच्या प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत करावी. चण्याची 
गुणवत्ता FSSA नुसार नसल्यास चण्याची उचल न करता त्याबाबत नाफेड व संबंधित जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी यांना कळविण्यात यावे. केंद्र शासनाच्या दि. १७.७.२०२० च्या पत्रानुसार स्विकृती दिल्यानंतर 
त्या अन्नधान्याची पूर्ण जबाबदारी राज्याची असून तद्नंतर सदर अन्नधान्य नाफेडकडून बदलून 
(Replacement) मिळणार नाही. कंत्राटदाराने विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या संबंधित गोदामातून 
व मार्कफेडच्या गोदामातून उचललेल्या चण्याचा दैनिक अहवाळ शासनास सादर करावा. 

कंत्राटदाराकडून जिल्ह्यात चणाडाळ प्राप्त झाल्यावर जिल्हा पुरवठा अधिकारी स्वत: अथवा 
तहसिलदारपेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करुन चणाडाळ गुणवत्ता तपासणी करुन 
FSSAI मानकाची पूर्तता करीत असल्याची खात्री करुनच चणाडाळ स्वीकारण्यात यावी. कुठल्याही 
परिस्थितीत खराब चणाडाळ स्विकारु नये. 

जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यासाठी उचल करावयाच्या चण्याडाळीचे परिमाण 
गुणवत्ता तपासणीनंतरच कंत्राटदाराकडून स्वीकृत करावे. महसूल विभागातील जिल्ह्यांमध्ये 
आवऱ्यकतेनुसार चणाडाळ नियतन कमी/जास्त करण्याचे अधिकार संबंधित उपायुक्‍त (पुरवठा) यांना 
राहतील. याबाबतची माहिती उपायुक्‍त (पुरवठा) व संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी शासनास 
वेळोवेळी सादर करावी. तथापि, त्या महसूल विभागास शासनाने दिलेल्या एकूण नियतनात शासनाच्या 
पूर्वपरवानगी शिवाय त्यांना बदल करता येणार नाही. जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी त्यांच्या 
जिल्ह्याकरिता प्राप्त व वितरीत होणारी चणाडाळ याबाबतची माहिती शासनास वेळोवेळी उपलब्ध करुन 
द्यावी व त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 
५. सदर AUT ST fal करण्याकरिता शा.नि.क्र.राभादु-१०१७/प्र.क्र.७०/नापु-३१, 
दि.०४.०९.२०१७ अन्वये दुकानदारांना ₹ १.५०/- प्रति किलो एवढे माजिन देण्यात येईल. 


६. सर्वजिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या डाळींचे लेखे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण 
अन्न योजना माहे जुले, २०२० ते नोव्हेंबर, २०२० या कालावधीकरीता स्वतंत्रपणे ठेवावीत. त्याचप्रमाणे 
याबाबतची माहिती केंद्र शासनाच्या संकेत स्थळावर भरावयाची असल्याने याबाबतचा दैनिक अहवाल 
विहित विवरणपत्रात शासनास सादर करावा. 
७. याकरिता होणारा खर्च “मागणी क्र.एम ४, PAIS ४४०८, अन्न साठवण व वखार साठवण 
यावरीळ भांडवली खर्च ०१ अन्न, १०१ प्रापण व पुरवठा, (०२) प्रापण वितरण व किंमत नियंत्रण, (०२) (09) 
मुंबई हहर खरेदी खर्च (अनिवार्य) (४४०८ oo), 29 पुरवठा व सामुग्री” या अंतर्गत चालु आर्थिक 
वर्षातील उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 

पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अधापु-२०२०/प्र.क्र.७६/ना.पु.२२ 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २१२/२०२०/व्यय-१० दिनांक 
१८.८.२०२० अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८१८१७०३४८६९०६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Manojkumar Manikrao : 
Suryawanshi 


(मनोजकुमार सुर्यवंशी) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रत, 
मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा.मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
सर्व विधान परिषद सदस्य व विधानसभा सदस्य. 
८. सर्व मंत्रालयीन विभाग 
. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१०. सर्व जिल्हाधिकारी 
११. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा 
१२. नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 
१३. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई 
१४. सर्व उपायुक्‍त (पुरवठा) 
१५. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 
१६. सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
१७. सर्व अधिकारी (सचिव वगळून), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
१८. सर्व कार्यासने, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
१९. सर्व खाजगी सचिव, मा. मंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 
२०. सर्व खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 
२१. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
२२. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, ६वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
२३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२५. महालेखापाल (लेखा परिक्ष), महाराष्ट्र-२, मुंबई 
२६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अधापु-२०२०/प्र.क्र.७६/ना.पु.२२ 


२७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
२८.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, नागरी पुरवठा, लेखा परिक्षा मंडळ द्वारा - वित्तीय 
सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
२९. वित्त विभाग, व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई 
३०.प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३१.सर्व उपसचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
32. NCDEX e Market Limited, 1* Floor, Ackruti Corporate Park, LBS Road, 
Kanjur Marg (W), Mumbai. 
33. निवडनस्ती (कार्यासन ATY-22). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


a ‘ date: \ च 
ar जि A. HAW -2-0>-०|  भ्रक्र(७॥/ना प 22 2D Qype 
4 ‘A 


ex -निवरलनप्र fas ) 
AG oysy £ 


ALLOCATION OF RAW GRAM FOR STATE OF MAHARASHTRA UNDER PMGKAY EXTENSION (JULY-NOVEMBGER 2020) 


State Monthly Quantity 5 Months Quantity (MT} 
Maharashtra a 1.0 ISS 
STATE 


pss Tas ___ | MAHARASHTRA 


R18 MAHARASHTRA 
MAHARASHTRA 
MAHARASHTRA 


MAHARASHTRA 


Parbhani 
esse 
नाच्या es SOLAPUR 
OHULE 
ep | ४४७७00७001 

R-18 


MAHARASHTRA VALNA____ | MSWC JALNA-BORKHADI (PEG) 
pss dea MSW Kannad  ___ 
R-18 
R-18 


76693,45 


MSWC Koregaon ae 
MSWC Lasur 


MAHARASHTRA PUNE 
; MAHARASHTRA SOLAPUR 
pss fag [MAHARASHTRA | NANDED | wSwetona 
ied R-18 NASHIK 
पा च्या eee o MSWC Nanded, MIOC 


PSS R-18 «MAHARASHTRA INASHIK J MSWC Nandgaon 

PSS R-18 MAHARASHTRA AHMEDNAGAR MSWC Newasa(MIOC) Phandripul 
R-18 MAHARASHTRA JAUNA MSWC Partur 

R18 


MAHARASHTRA SATARA MSWC Phaltan 
MAHARASHTRA MSWC Shirpur 120045 
MAHARASHTRA AMRAVATI MSWC Tiosa 179.65 


[MAHARASHTRA | MSWC Vairag ww Ey 
ARIMEONAGAR 
MAHARASHTRA AMRAVATI IMSWCWarud ण] 
[Nagpur (0७0७७0 
७४० Sera MAHARASHTRA Akola SCC AKOLALI 
8:19 MAHARASHTRA [Yavatmal_____‘[CWCYAVATMAL 1] 
19 MAHARASHTRA ७७४ 1100 
02 कया पश किक णा 
eines 

PSs eee 


ae) OT SET 6 


> 
ra 
खळ 


MAHARASHTRA 


MSWC Karanja(Ghadege) 
MSW Telhara 


MSWC Warkhed Khamgaon 


R19 | MAHARASHTRA AMRAVATI CWC BADNERA 
MAHARASHTRA MSWC Ahmadpur 
MAHARASHTRA 0) 70,000 


IETF) 

~ 

ष्ठ 

Ss 
> 
आट 
2 
= 
z 
> 


MAHARASHTRA 


Pr 4-2 

ala 
rie 
wlw 
= 
=j= 
>| > 
3८1८ 
> | >> 
aq Es 
> 
Mwiw 
3/5 
>० | 20 
>|> 


124,73864 


-19 MAHARASHTRA JALGAON 
MAHARASHTRA CHANDRAPUR MSWC Chandrapur MIDC 


: MSWC CHANOUR BAZAR 
MAHARASHTRA INANOED «MSW City Gdn Nanded 
MAHARASHTRA 
MAHARASHTRA AMRAVATI 
MAHARASHTRA |NANDEO 100 
MAHARASHTRA PARDHANI iMsWwCtinur SCS 
MAHARASHTRA LATUR 
BULDHANA MSWC Malkanut 


MSWC Chalispaan 


» 


=] 
— 
oo 


डाऊ च्य MAHARASHTRA 
855 ॥१9०ात्फाल MAHARASHTRA 


MAHARASHTRA 
MAHARASHTRA "I 
MAHARASHTRA 

MAHARASHTRA PARBHANI MsweSailu चाळी 


MAHARASHTRA AMBAYATI MSWEC 11050 
MAHARASHTRA MSWC Udelr 


MAHARASHTRA MsweUmarge— — | 
IR-19 == | MAHARASHTRA NAGPUR MSWC WADI HIGANA NAGPUR 


588 Rig WAROHA 112600) 
AMRAVATI [MSWCWARUO _____ 
[R19 [MAHARASHTRA |CHANORAPUR __|MSWCWarora अ.) 
>>> TALGAON MsweYewsl 
R-19 BALAGHAT MPWILC Salhar 314.55 
PSS 1९:19, 2) अ.) BALAGHAT MPWLC Katangl 
४७ See || MPWLC Pandhurna 
CHHINDWARA MPWILC Sounsar 
R19 [MADHYAPRADESH |CHHINOWARA |MPWiCChourai__ 
PSS (a BETUL 
P35 (R48 |MADHYAPRADESH [Raisen = MPWLC Udaypura 
PSS MADHYA PRADESH MPWILC Sehore 


MADHYA PRADESH MPWLC Takipur 


MADHYA PRADESH MPWLC Raghogarh 
MADHYA PRADESH MPWLC SeenaGanj 
MADHYAPRADESH |SHIVPURL ५९५५८ BAOARWAS 
MADHVAPRADESH indore | 
| 341.201) 
MADHYAPRAOESH _|seTuL __—=—=s(MPWic@etul | 402.62 
७५009०0०99 | 420.65 
SAGAR [MPWLCRehai ______| 
eae al SAGAR MPWILC Deorl a) 
SAGAR |MPWLCBanda_. 4522451) 
MPWLC Rahatgarh 
ताकाला 
[R18 [MADHYAPRADESH [AGAR 
MPWLC Bagl (Saad 
MPWLC Dewas 36.26 
MPWLC 83701 209,42 
ais RAISEN MPWLC BegomEan] 145.4 
र MADHYA PRAOESH SEHORE =| MPWLC Ichhawar 275.754 
5 MADHYA PRADESH MPWLC Ashoknagar | 25.824] 
PSs eae: MPWLC Chander 
Ris |MADHYAPRADESH |SHIVPURI 
(nese | जा 
ese (Ra NARSHINGHPUR [CWC Narshinghour ष्ण 
a ad 
स is |MADHYAPRADESH 0७७1 
PSS MPWLC Maks 
955 CSUR MPWLC Harrakheda 534,454 
P55 RAIGARN 
23s hoc 
pss [R49 |MADHYAPRADESH |SEHORE । 
935 SEHORE | 
ssa 
pss GUNA MPWLC Guna 
8: 5700000600.) MPWLC Shivput 
PSs R19 MPWLC Karera 
O88 Co eee] MPWLC BADARWAS 
PSS MADHYA PRADESH SHYOPUR IMPWiCShyopur _____ | 
ei ened MADHYA PRADESH (॥८क्क०५ 1711773547 
पानच > MADHYA PRADESH 199709, 
BURHANPUR | 508.478 


MADHYA PRADESH MPWLC Meghnagar 


MADHYA PRADESH 


507.421 
$22.35 


MPWLC Agar |_____430.508| 
। MPWIC Kantaphod 
R19 MPWLC Mandsour 
R-19 MPWILC Plpaldamandi 
61951 
pss S™~*~*~dRA =| MADHYA PRADESH RATLAM __117.309048 
an Se) RATLAM MPWILC Alot 465214066 
aa |e SHUJALPUR 182197 
as ज्य SHUIALPUR_|MPWLCShajopur | 
2३४७७७०... MADHYA PRADESH SHUJALPUR MPWLC Kalaplpal 
ci oa SHUJALPUR MPWLC Moman@arodia 
SHUJALPUR CWC Shajapur 
ps5 [R19 MADHYA PRADESH 
pss SSSR ——~SCSC*dYMADVA PRADESH |UNAIN __‘([MPWICT 
Ba ae RAIGARH 
055 |8-19_______ [MADHYA PRADESH SEHORE MPWLC Shampur 
|e. | MPWLC Isagarh 
PSS ene | MADHYA PRADESH 
pss [९१5७ IMADHYAPRADESH [DATIA. | 
R19 
pss विने MPWLC Kumbhea) 
a [50 ea 
७95" प्2 _____|॥॥0॥४॥ PRACESH MPWLC Oabra 
(2c ae (CBS WPWILC Badnawar 
PSs i 
Saas 
fig |MADHYAPRADESH JOHAR 
(Sc INDORE MPWLC Mhow 
R19 |MADHYAPRAOESH _|KHARGONE MPWLC Badwaha ae 
8.19 ~~~~-=«([MAOHYAPRAOESH _—[KHARGONE MPWLC Khargone पर 
Ries 
iene 
R19 MADHYA PRADESH MPWLC Mandla 
MADHYA PRAOESH MANOLA MPWILC Nainpur 
SEON 
R19 SEONI MPWLC DHANORA 
=o 
R-19 MADHYA PRADESH HOSANGABAD MPWLC Dhikwada 


MADHYA PRADESH 


MADHYA PRADESH 


[MADHYA PRADESH | 
MADHYA PRADESH 

UMARIYA 
CHHATARPUR 
MADHYA PRADESH __ [CHHATARPUR 
a 
MADHYA PRADESH जळ पम 
TIKAMGARH 
AGAR MALWA 
MADHYA PRADESH 


AGAR MALWA 
DEWAS 
MADHYA PRADESH 


ANNUPUR MPWLC Anuppur 


SHAHBOL 
SHAHDOL 


MPWLC 8udhar 
MPWILC Shahdot 
fAPWLC Chilrangi 
MPWLC Umariya 
MPWLC Harpalpur 
MPWLC Nougaon 

MPWLC Jatara 

MPWILC Niwadi 
MPWLC Badoraghat 
MPWLC Nalkheda 
MPWLC Susner 
MPWILC Satwas 
MPWLC Manasa 


"तता 38) 
TOTAL 76058 45021 


“ 
“ 


Fiz भं 0 
rr) a > 
wie १०७ ५०2 


४७६७७० 
क्र 


विवरणपत्र “ब” 
शासन निर्णय क्र.अधापू २०२०/प्र .क्र.9७६/नापु -२२, दिनांक १८.८.२०२० सोबतचे 
विवरणपत्र "ब" 


राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या 
चण्यापासून माहे जुले ते नोव्हेंबर, २०२० या पाच महिन्याच्या कालावधी करिता प्रतिमाह 
प्रतिशिधापत्रिका १ किलो वितरीत करावयाच्या मोफत चणाडाळीचे मासिक नितयन 


चणाडाळ (मे. टन) 


ण 148,390 


aa 
ee ee 
| __| 
| RATT 
10 सिंपुर्गी | 
_11। नाशिक | 
a पुळे | 
13 जळगांव [| 
14 geared 
15 

yor | 
17 पुणेशहर___ | __________325.000| 
| ig CTR TSE 
____20 कोल्हार | 558.767 
21 


are | 395.90 
aa Ss 


ओऑओरंगाबाद | 474.90 
344.00 


जालना 
नांदेडे | 491.867 
ats | 363.000 
244.719 
280.000 
ae | 344.950 
हिंगीली | 180.200 
stadt | 414.000 
are 242.607 
अकोला | 308.000 

430.000 
437.333 
rT aro 385.000 
377.000 

244.067 


भडारा 258.000 
गौदेया | 225.800 
चंद्रपूर | 


400.000 
गडचिरोली | 
राज्याची एकूण 15339.692 


